स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या एक छत्र 
योजनेंतर्गत विविध विभाग /कार्यालय यांना 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ४१३ (भाग १)/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २८ मार्च, २०२३ 


वाचा :- १) शासन पत्र,पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण-८२२२/ प्र.क्र. 
४१३/ सां.का. ४, दिनांक १७ फेब्रुवारी,२०२३ 
२) शासन निर्णय,पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण-८२२३/ 
प्र.क्र. ४१३ (भाग-१)/आ/ सां.का. ४, दिनांक २८ मार्च,२०२३ 
प्रस्तावना:- 

“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या कोअर समितीच्या 
दिनांक ५ डिसेंबर,२०२२ रोजीच्या बैठकीच्या उपर्निर्दिष्ट पत्रान्वये प्रसृत इतिवृत्तानुसार विविध 
विभाग / कार्यालय यांच्या उपक्रम / कार्यक्रमांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

उपर्निर्दिष्ट पत्रान्वये प्रसृत कोअर समितीच्या इतिवृत्तातील ज्या विभाग / कार्यालयाकडून 
त्यांच्या उपक्रम / कार्यक्रमाच्या प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्या आहेत त्या विभाग / कार्यालयांस 
“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या एक छत्र योजनेंतर्गतच्या तरतूदीतून खालील 
तपशिलानुसार एकुण रुपये ४७,३१,५१,३८२/- ( अक्षरी रुपये सत्तेचाळीस कोटी एकतीस लाख 
एक्कावन्न हजार Gat ब्याऐंशी फक्‍त) इतका निधी संबंधित विभाग/कार्यालयांस वितरीत करण्यास 
या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
१) सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील 

पुरातत्व विभाग, नाशिक कार्यालय, पुरातत्व विभाग रत्नागिरी, अधिनस्त व पुरातत्व 


विभाग, नागपूर कार्यालयाच्या अधिनस्त राज्य संरक्षित स्मारकांच्या परिसरात सुलभ जनसुविधा 
केंद्राच्या बांधकामांचा तपशील खालीलप्रमाणे :- 


तक्‍ता-१ 


अ.क्र. | प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेले | शासन निर्णय दिनांक रक्‍कम 
काम 


१ पुरातत्व विभाग, नाशिक कार्यालयाच्या | शासन निर्णय, पर्यटन | रू.१३,५०,१४,३७२/- 
अधिनस्त १४ राज्य संरक्षित स्मारकाच्या व सांस्कृतिक कार्य 
परिसरात सुलभ जनसुविधा केंद्राचे | विभाग क्र. स्वाअम- 
बांधकाम करणे २०२३/प्र.क्र.५१/सांका- 
३, दि.१४ मार्च, २०२३ 


२ पुरातत्व विभाग, रत्नागिरी | झासन निर्णय, पर्यटन । रु. ८,६१,७७,४६४/- 

कार्यालयाच्या अधिनस्त १० राज्य | व सांस्कृतिक कार्य 

संरक्षित स्मारकाच्या परिसरात सुलभ | विभाग क्र. स्वाअम- 

जनसुविधा केंद्राचे बांधकाम करणे २०२३/प्र.क्र.४२/सांका- 
३, दि.१४ मार्च, २०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ४१३ (भाग १/सां.का.४ 


करावयाची रक्‍कम 


संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये यांनी मागणी केल्यानुसार वितरीत 


३ पुरातत्व विभाग, नागपूर कार्यालयाच्या | शासन निर्णय, पर्यटन | रु.१४,१८,८१,६१९/- 
अधिनस्त १६ राज्य संरक्षित स्मारकाच्या | व सांस्कृतिक कार्य 
परिसरात सुलभ जनसुविधा केंद्राचे | विभाग क्र. स्वाअम- 
बांधकाम करणे २०२३/प्र.क्र.४३/सांका- 
३, दि.१४ मार्च, २०२३ 
एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्‍कम रू.३६,३०,७३,५३५/- 
कोअर समितीने मान्यता दिलेल्या रुपये ३५.०० कोटींच्या मर्यादेत रु.१०,७०,३७,३८२/- 


२) सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांचा तपशील खालीलप्रमाणे:- 


तक्ता -२ 

अ.क्र. । प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेले काम शासन निर्णय रक्‍कम 
दिनांक 

: ताथवडे, पुणे येथील जागेवर पब्छिक | शासन निर्णय, | रू.३६,११,१४,०००/- 


प्रेक्षागृह) बांधकाम करणेबाबत 


फॅसिळीटीज लाईक कॉन्फरन्स हॉलचे 


सामान्य प्रशासन 
विभाग क्र. मधोस- 
२०२२/प्र.क्र.१५८/ 


२२/१२ अ, दि.२७ 
मार्च, २०२३ 
एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्‍कम रू.३६,११,१४,०००/- 
कोअर समितीने मान्यता दिलेल्या रुपये ५४.०० कोटींच्या मर्यादेत रू.३६,११,१४,०००/- 


वितरीत करावयाची रक्‍कम 


3) शालेय शिक्षण विभाग यांच्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांचा तपशील खालीलप्रमाणे:- 


तक्ता -३ 
अ.क्र. । प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेले काम शासन निर्णय रक्‍कम 
दिनांक 
: विभागीय क्रोडा संकुल, मानकापूर, | झासन निर्णय, रू.५०,००,०००/- 
जि.नागपूर येथे दि.२२ मार्च, २०२२ रोजी | शालेय शिक्षण व 
आयोजित एरो मॉडेलिंग शो क्रीडा विभाग क्र. 
बैठक-२२२२/ 
प्र.क्र.०८/ क्रीयुसे, 
दि.२७ मार्च, २०२३ 
एकूण प्रशासकीय मान्यता रक्‍कम रू.५०,००,०००/- 
कोअर समितीने मान्यता दिलेल्या रुपये ५०.०० लाखाच्या मर्यादेत रू.५०,००,०००/- 
वितरीत करावयाची रक्‍कम 


०२. 


सदर खर्चलेखाशिर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, मुख्य लेखाशिर्ष २२०५, कला व संस्कृती, (१०२) 


कला व संस्कृती, (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, (१३) (०१) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवांतर्गत 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ४१३ (भाग १/सां.का.४ 


कार्यक्रम, (२२०५ ३७३३) - yo इतर खर्च (कार्यक्रम) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३या वर्षासाठी 
मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना निधी वितरणासाठी नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, त्यांना उपरोक्त तक्त्यातील संबंधित 
विभागातील अधिकारी यांनानियंत्रण अधिकारी घोषित करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहे. 
संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या झासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४ 
एप्रिल, २०२२ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची तसेच सर्व संबंधितांची राहील. सदरचा 
शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ११५ (आ/१४४३ दिनांक 
१०.०३.२०२३ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ १४२/ व्यय १५ दिनांक २३.०३.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०३२८१९३३००३५२३ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VILAS RAMRAO 
THORAT 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष धोरण समिती यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष धोरण समिती यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) तथा अध्यक्ष कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. मंत्री, सामाजिक न्याय, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मंत्री, कौडल्य विकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. मंत्री, आरोग्य, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. मा. मंत्री, पर्यटन, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. मा. मंत्री, ग्रामविकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई 

१०.मा. मंत्री, महिला व बालविकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

११.मा. मंत्री, क्रीडा, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ४१३ (भाग १/सां.का.४ 


१२.मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई 

१३.मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

१४.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

१५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८.प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०.महासंचालक, यशदा, पुणे 

२१.उप सचिव (सां.का.१,२,४ व अर्थसंकल्प) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व 
सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 

२२.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, मुंबई 

२३.संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई 

२४.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मुंबई 

२५. सहायक संचालक, पुरातत्व विभाग, रत्नागिरी, नाशिक, नागपूर 

२६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, नाशिक, नागपूर 

२७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२८.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२९.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

३०.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

३१.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

३२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

३३.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


